Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक १८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २-८ , २०१९/ वैशाख १२-१८ , 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे १२ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-११ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार - अ, चार-ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 


१-१२ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७३२ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक क.लि.सं.कावि -१६१३-२०१९. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या ( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) च्या कलम -३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र . संकिर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७ - अ-२ , 
दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 


अ .-एक -१ ( १५२० ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २-८ , २०१९ / वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन 
व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली 


नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे त्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . अभयसिंह मोहिते , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुर्तिजापूर यांस पदनिर्देशित करीत 
आहेत . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु-४७- लाईत- ०५-२०१७-१८ 

गांव - लाईत , तालुका - मुर्तिजापूर, जिल्हा- अकोला. 
भूमापन 

किंवा 
अनुक्रमांक गट क्रमांक 

संयुक्त मोजणीनुसार संपादीत क्षेत्र 


( १ ) 


वहितीलायक 

( ३ ) 
हे . आर 


( २ ) 


पोटखराब 

( ४ ) 
हे . आर 


एकूण 
( ५ ) 


हे . आर 


१ 


१५७/४ 


०७४ 


० ७६ 


२ 


१५७/३ 


०४३ 


०४६ 


३ 


१४२ 


०४७ 


००० 


० ४७ 


४ 


१४० 


१०२ 


0 00 


१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे २-८ , २०१ ९ / वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


३ 


अनुसूची- एक - चालू 

( ३ ) 


( 9 ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे.आर 


हे.आर 


हे . आर 


५ 


१४० 


० ४० 


000 


० ४० 


६ 


५१ 


०३९ 


0 00 


० ३ ९ 


७ 


५० 


0 00 


० २१ 


० २१ 


८ 


४६ 


० १४ 


० ०६ 


० २० 


९ 


४५ 


० ०३ 


० १७ 


० २० 


१० 


४४ 


० २३ 


० २७ 


० ५० 


११ 


४३ 


० ७८ 


० २७ 


१०५ 


संपादित क्षेत्र .. 


४६३ 


१०३ 


५६६ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - घुगशी बॅरेज प्रकल्प , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - चुंगशी बॅरेज प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता संपादन करून पाहिजे आहे . 

समाजाला मिळणारे लाभ - चुंगशी बॅरेज प्रकल्पामुळे शेतक -यांच्या शेतीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतक -यांची 
आर्थिक स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे. 

अनुसूची - चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभावनिर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 


अनुसूची - पाच 
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक . 


मुर्तिजापूर : 
दिनांक २२ एप्रिल २०१९ . 


अभयसिंह मोहिते , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , 

मुर्तिजापूर . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७३३ . 

न्यायाधीश , कौटूंबिक न्यायालय , यांजकडून 
वाचावे :- ( १ ) दिवाणी नियमावली पुस्तिका प्रकरण ३६ मधील परिच्छेद ७०१ . 

( २ ) कॉम्पेण्डियम मधील अनुक्रमांक ३१ . 
( ३ ) माननीय उच्च न्यायालय , अपील शाखा , मुंबई, परिपत्रक क्रमांक साधारण प्रशा-न्यायीक -२००७, दिनांक ११-६-२००७ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , मुंबई , दिनांक २७-३-२०१९. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे २-८, २०१९ / वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


( ५ ) माननीय उच्च न्यायालय , मुंबई , पत्र क्रमांक एक्स ( जन )-२०२-२००८-७२२ , दिनांक १७-१२-२००८ . 

आदेश 


क्रमांक ०१-२०१९. 


मी , आय . जे. नंदा, न्यायाधीश , कौटुंबिक न्यायालय , अमरावती, संदर्भ क्रमांक ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमीत करीत आहे : 


संदर्भ क्रमांक (४ ) नुसार लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक , २०१ ९ च्या अनुषंगाने अमरावती शहर ( महानगरपालिका हद्द अंतर्गत ) या भागासाठी 
मतदानाचा दिवस गुरुवार दिनांक १८ एप्रिल २०१९ घोषित करण्यात आलेला आहे . 

करीता, या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहिर करण्यात येते की , लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक , २०१९ मध्ये आपला मतदानाचा हक्क बजाविण्याकरीता 
गुरुवार दिनांक १८ एप्रिल २०१९ रोजी कौटुंबिक न्यायालय , अमरावती या आस्थापनेस सुट्टी राहील . 

कौटुंबिक न्यायालय , अमरावती येथे, गुरुवार दिनांक १८ एप्रिल २०१९ रोजी दैनंदिन बोर्डावर नेमलेली सर्व प्रकरणे शनिवार, दिनांक २० एप्रिल 
२०१९ रोजीच्या बोर्डावर नेमण्यात आलेली असून त्याबाबत संबंधित जनता/ पक्षकार व त्यांचे संबंधित वकील यांनी नोंद घ्यावी. 


आय . जे . नंदा, 


अमरावती : 
दिनांक २ एप्रिल २०१९ . 


न्यायाधीश , 


कौटुंबिक न्यायालय , अमरावती. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७३४ . 

जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
निवडणूक कालावधीकरिता फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ अंतर्गाचे प्रतिबंधात्मक आदेश 
क्रमांक कक्ष- २- गृह - क.लि.- कावि -२०-२०१९. 

ज्याअर्थी, मा . भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक -२०१९ साठी कार्यक्रम दिनांक १०-३-२०१९ रोजी घोषीत केला असून 
घोषीत केल्याच्या दिनांकापासून आदर्श आचार संहिता अंमलात आलेली आहे. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यातील लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक -२०१९ 
निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रीया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून खालीलप्रमाणे नमूद बाबींवर फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये आदेश काढणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे. 

( १ ) जिल्हादंडाधिकारी / उपविभागीय अधिकारी/ तालुका दंडाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय , निमशासकीय कार्यालय / संस्था 
आणि शासकीय विश्रामगृहाच्या आवारामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाने , निवडणूक लढविणा- या उमेदवाराने किंवा त्याच्या प्रतिनीधीने किंवा त्यांच्या 
हितचिंतकाने सभा घेणे , सदरील आवाराचा वापर राजकीय कामासाठी करणे किंवा रॅली काढणे, निवडणुकी संबंधाने पोस्टर्स , बॅनर्स , पॉम्प्लेट्स , 
कटआऊट ,पेंटींग्स , होर्डीग्ज लावणे,निवडणूक विषयक घोषवाक्य लिहीने किंवा सदरील आवारात निवडणूक विषयक घोषणा देणे किंवा मतदाराला 
प्रलोभन दाखविणे आणि निवडणुकीच्या कामात बाधा निर्माण होईल अशी कृती करणे इत्यादी बाबींवर निर्बंध घालण्यात येत आहेत . 

( २) निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये शासकीय /निमशासकीय सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्षकिंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात विद्रुपीकरण करण्यास निबंध 
घालण्यात येत आहे. 

( ३) निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने मुद्रणालयाचे मालकाने व इतर सर्व माध्यमाद्वारे 
छपाई करणा- या मालकाने तसेच प्रकाशकाने नमुना मतपत्रिका छापतांना खालील बाबीवर निर्बंध राहतील . 

( अ) इतर उमेदवाराचे नाव व त्यांनी नेमून देण्यात आलेले चिन्ह वापरणे . 
( ब) नमुना मतपत्रिकेसाठी आयोगाने निश्चित केल्याप्रमाणे कागद वापरणे . 

( क ) आयोगाने निश्चित केलेल्या कागदाच्या आकारामध्ये नमुना मतपत्रिका छापणे . 
( ४) राजकीय पक्षांनी, निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 
झेंड्याच्या काठ्या उभारणे , कापडी फलक लावणे , भित्तीपत्रक लावणे , घोषणा लिहीणे, इत्यादी करीता कोणत्याही व्यक्तीची जागा, ईमारत , आवार 
भिंती इत्यादीवर संबंधित मालकाची परवानगीशिवाय व संबंधित परवाना प्राधिकरणाचे परवानगीशिवाय वापर करण्यास निर्बंध घालण्यात येत आहे . 

( ५) राजकीय पक्षांनी, निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने सार्वजनिक इमारतीचे ठिकाणी, 
सार्वजनिक रस्त्यावर , निवडणुकीसंबंधी पोस्टर्स , बॅनर्स , पॉम्प्लेट्स , कटआऊट्स , होडींग्ज , कमाणी लावणे या व इतर बाबीमुळे, रहदारीमुळे अडथळा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे २-८ , २०१ ९ / वैशाख १२-१८ , शके १९४१ 


५ 


निर्माण होवू शकेल किंवा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळे निवडणुकीचे साहित्य कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यावर 
रहदारीस अडथळा होईल किंवा अपघात होईल अशा पद्धतीने लावण्यास निर्बंध घालण्यात येत आहेत . 

( ६) निवडणुकीच्या प्रचार मोहीमेच्या कालावधीत सर्व राजकीय पक्षाचे उमेदवार तसेच निवडणूक लढविणारे उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते 
आणि हितचिंतक हे वाहनांवर ध्वनीक्षेपक बसवून मोठ्या आवाजातून प्रचार केल्यास ध्वनीप्रदूषण होणे, सर्व सामान्य लोकांच्या जीवनातील शांततेस व 
स्वास्थ्यास बाधा पोहचण्याची व उशीरा रात्रीपर्यंत ध्वनीक्षेपण यंत्रणा चालू ठेवण्याची शक्यता असल्यामुळे सदर बाबींवर निबंध घालण्यात येत आहेत . 

( ७) सदर निवडणुकीचे प्रचार मोहीमेच्या कालावधीत सर्व राजकीय पक्षाचे उमेदवार तसेच निवडणूक लढविणारे उमेदवार आणि त्यांचे 
कार्यकर्ते आणि हितचिंतक यांचेकडून निवडणूक प्रचारासाठी वापरण्यात येणा- या वाहनांवर पक्ष प्रचाराचेफलक लावणे, झेंडे लावणे, इत्यादी बाबींसाठी 
निर्बंध घालण्यात येत आहेत . 

( ८ ) कोणत्याही परिस्थितीत सुरक्षेसाठी असलेल्या मोटारगाड्या/वाहने यांच्या ताफ्यात दहा पेक्षा अधिक वाहने नसावीत असे , मा . निवडणूक 
आयोगाचेनिर्देश असल्याने निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी दहा पेक्षा अधिक मोटार गाड्या/वाहनांच्या ताफ्याचा वापर 
करण्यास प्रतिबंध घालण्यात येत आहे . 

(९ ) जिल्ह्यात कसल्याही प्रकारचे जात / भाषा/ धार्मिक शिबीरांचे/ मेळाव्यांचे आयोजनावर निर्बंध घालण्यात येत आहेत . 

( १० ) धार्मिक स्थळे, रुग्णालये किंवा शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक ठिकाणचे जवळपास तात्पुरती पक्ष कार्यालये स्थापन करण्यावर निबंध 
घालण्यात येत आहेत . 

( ११) उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्र दाखल करते वेळेस निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात वाहनांच्या ताफ्यामध्ये तीन पेक्षा जास्त 
मोटारगाड्या/वाहने यांचा समावेश नसावा तसेच नामनिर्देशनपत्र दाखल करते वेळेस निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे दालनात पाच व्यक्ती उपस्थित 
राहतील या व्यतिरिक्त कोणालाही निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या दालनात प्रवेश दिला जाणार नाही. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात 
नामनिर्देशनपत्र दाखल करते वेळेस कार्यालयाच्या परिसरात मिरवणूक / सभा घेणे, कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देणे/वाद्य वाजविणे किंवा गाणी म्हणणे 
आणि कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करणेस प्रतिबंध घालण्यात येत आहेत . 

( १२ ) ज्या ठिकाणी मतदान होणार आहे , त्या मतदान केंद्राच्या ठिकाणपासून २०० मीटर परिसरात सर्वपक्षकारांचे मंडप, सर्व दुकाने , मोबाईल 
फोन, पेजर , वायरलेस सेट, ध्वनीक्षेपक , सर्व प्रकारचेफेरीवाले व इतर ईलेक्ट्रानिक उपकरणे, निवडणुकीच्या कामाव्यतिरिक्त खाजगी वाहन , संबंधित 
पक्षांचेचिन्हांचे प्रदर्शन व निवडणूक कामाव्यतिरिक्त व्यक्तीस प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 

( १३) ज्या ठिकाणी निवडणूक साहित्य कक्ष( STRONG ROOM) आहेत, तसेच जिल्ह्यातील मतदान केंद्रावर आणि ज्या ठिकाणी मतमोजणी 
होणार आहे अशा ठिकाणी २०० मीटर परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू राहतील . 

( १४) जिल्हादंडाधिकारी / उपविभागीय अधिकारी/ तालुका दंडाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय , निमशासकीय कार्यालय , 
शासकीय विश्रामगृह , सार्वजनिक ठिकाणे, रस्त्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाने, व्यक्तीने, संघटनेने निवडणूक लढविणा- या उमेदवाराने किंवा त्याच्या 
प्रतिनिधीने किंवा त्याच्या हितचिंतकाने धरणे आंदोलन , मोर्चा, निदर्शने , उपोषण करण्यावर निर्बंध घालण्यात येत आहेत . 

( १५) लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९ ५१ चे कलम १२६ मधील तरतुदीनुसार कोणतीही व्यक्ती , कोणत्याही मतदान क्षेत्रांत , त्या मतदान क्षेत्रातील 
कोणत्याही निवडणुकीतील मतदान पूर्ण करण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळेपर्यंत पूर्ण होणा- या ४८ तासांच्या कालावधीत 

( अ ) निवडणुकीच्या संबंधात कोणतीही जाहीर सभा किंवा मिरवणूक बोलावणार नाही, भरवणार नाही, त्यास उपस्थित राहणार नाही, त्यात 
सहभागी होणार नाही किंवा त्यास उद्देशून अभिभाषण करणार नाही. 

(ब) जनतेला चलचित्राच्या, दूरचित्रवाणीच्या किंवा अन्य तत्सम साधनांच्या सहाय्याने निवडणूक विषयक कोणतीही बाब प्रदर्शित करणार नाही. 

( क ) जनतेचे लक्ष आकषून घेण्यासाठी कोणतीही संगीत सभा किंवा अन्य नाट्यप्रयोग किंवा कोणत्याही करमणुकीचा वा मनोरंजनाचा 
कार्यक्रम आयोजित करून किंवा आयोजित करण्याची व्यवस्था करून निवडणूक विषयक कोणत्याही बाबींचा प्रचार करणार नाही. 

त्याअर्थी, मी , जितेंद्र पापळकर ( भा.प्र.से.), जिल्हादंडाधिकारी , अकोला फौजदारी प्रक्रिया संहीता , १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून या आदेशाद्वारे वरील ठिकाणी वरीलप्रमाणे कृती करण्यास निवडणूक प्रक्रीया पूर्ण होईपर्यंत निबंध घालीत 
आहे . प्रत्येक इसमावर हे आदेश तामील करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीसांनी जाहीर करून त्यास प्रसिद्धी करावी 
असेही आदेशीत करीत आहे . 

सदरील आदेश आज दिनांक २६ मार्च २०१९ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 


. 


अकोला : 
दिनांक २६ मार्च २०१ ९ . 


जे . एस . पापळकर ( भा.प्र.से.), 
जिल्हादंडाधिकारी , अकोला . 


अ - एक -२ ( १५२० ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २-८, २०१९/ वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा., अ . क्र . ७३५ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
संदर्भ : -पोलीस अधीक्षक ( ग्रामीण), अमरावती यांचे पत्र क्रमांक जि.वि.शा-८८६-२०१९ , दिनांक १३-०३-२०१९ . 

आदेश 


क्रमांक : - कलि - एमएजी- डे- २७ - कावि -१ ९३-२०१९. 


उपरोक्त संदर्भान्वये अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शेतकरी संघटनातर्फे शेतकरी कर्जमाफी, शेतक - यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने , 
बोंड अळी , कर्जमाफी संदर्भातील शासनाच्या परीपत्रकाची होळी करुन शासन धोरणाच्या विरोधात शेतक -यांचे आंदोलने सुरु 

आहेत . 
दिनांक १०-३-२०१९ रोजी १७ व्या लोकसभा निवडणूक २०१९ अनुषंगाने सर्वत्र आचार संहिता लागु करण्यात आली आहे . त्या अनुषंगाने 
राजकिय पक्ष प्रचाराकरिता सभा व स्थानिक कार्यक्रमाचे आयोजन केल्या जाणार आहे . तसेच दिनांक २०-३-२०१९ रोजी होळी व दिनांक २१-३ 
२०१९रोजी धुलीवंदन सन/ उत्सव मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र साजरे करण्यात येतात . सध्या मराठा, मुस्लीम , धनगर समाजाकडून आरक्षणाकरीता 

आंदोलने केली जात आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाकडून होणा- या तूर / हरबरा खरेदी व पैसे वाटप विलंबन, पिण्याच्या पाण्याच्या भीषण टंचाईमुळे व 
डिझेल / पेट्रोल दरवाढी विरोधात आपल्या मागण्याकरिता शिवसेना , विरोधी पक्ष शासनविरोधात मोर्चे, धरणे, ठिय्या, रास्ता रोको इत्यादी आंदोलने करत 


आहे . 


जिल्ह्यामध्ये इतर राजकीय पक्ष व जनतेकडून आंदोलन, मोर्चे, धरणे, निदर्शने इत्यादी करण्यात येत आहेत . महागाई, घरगुती गॅस दरवाढ , 
विद्युत भारनियमन , शेतकरी आत्महत्या, महागाई , प्रकल्प / भूमीअधिग्रहण / तसेच स्थानिक पक्ष व इतर पक्षांकडून व संघटनांकडून उपोषण/ आंदोलने 
करण्यात येतात 


संघटना कडून 


सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकांकडून क्षुल्लक कारणावरुन वाद निर्माण करुन तसेच स्थानिक नागरिकांकडून व राजकीय पक्ष 

वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्याकरीता आंदोलने करुन कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 

तरी वरील बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधीत रहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती 
जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागात मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७( १)(३) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दिनांक १६-३-२०१९ चे ००.०१ वाजे पासून ते दिनांक ३० 
३-२०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत लागू करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधीत रहावी या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना करण्याचे 
दृष्टीने मी , डॉ . नितिन व्यवहारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी मला प्रदान असलेल्या अधिकारानुसार मुंबई पोलीस अधिसूचना व आदेशान्वये खालील 
प्रकारास बंदी घालीत आहे . 

अधिसूचना मुं . पो . कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
( १) शस्त्रे तसेच तलवार, भाला, चाकू , लाठी व इतर वस्तुमुळे जीवीत हानी होवू शकते असे शस्त्र. 
( २) विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे. 
( ३) दगड , विटा, इतर क्षेपणास्त्राचा वापर करणे ( गोळा करणे) 
( ४ ) माणसाच्या / जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास, पुतळ्याचे प्रदर्शन करण्यास . 
( ५) जाहीररित्या ओरडणे, गाणे संगीत वाजविणे, बिभीत्स चाळे करणे, अंगविक्षेप करणे. चित्र विचित्र कृती करणे, बदनामी कारक बोलणे . 

छायाचित्राचे प्रदर्शन करणे . 


. 


अधिसूचना मुं . पो . कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 
कोणत्याही मानवी मेळाव्यास , मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजित करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी धोका होण्याची शक्यता लक्षात 
घेऊन बंदी घालीत आहे. 


मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम (१ ) अन्वये जारी केलेल्या मुं . पो . कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ ( २ ) अन्वये जारी केलेला आदेश 
दिनांक १६-३-२०१९ चे ००.०१ वाजे पासून ते दिनांक ३०-३-२०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस 

आयुक्तालय परिक्षेत्र 

वगळून 
ग्रामीण भागात लागू राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २-८, २०१९/ वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


उपरोक्त कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनाचे उल्लंघनाबाबत मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१ ) अन्वये कारवाई करण्यात 
येईल . तसेच कलम ३७( १ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघनाबाबत संबंधीतांवर उचित कायदेशीर कारवाई करीता मुंबई पोलीस कायदा 
१९ ५१ च्या कलम ३७ (३ ) अन्वये कारवाई करण्यात येईल . उपरोक्त आदेश कामावरील शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , लग्न , नाटक , तमाशे 
धार्मिक शासकीय कार्यक्रम , आठवडी बाजार यांना लागू होणार नाही. अंत्ययात्रेच्या व्यतिरिक्त कोणताही मिरवणुका/ कोणत्याही रस्ता// ओळी 

मधून 
कोणत्याही पोलीस स्टेशन अधिका- यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे . 


सदर आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५-३-२०१९ रोजी जारी केले . 


दिनांक १५ मार्च २०१९ . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ७३६ . 
संदर्भ : -पोलीस अधीक्षक ( ग्रामीण), अमरावती यांचे पत्र क्रमांक जि.वि.शा-११५३-२०१९ , दिनांक २९ -०३-२०१९ . 

आदेश 


क्रमांक :- कलि - एमएजी- डे- २७- कावि-१ ९७-२०१९. 


उपरोक्त सदर्भान्वये अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शेतकरी संघटनातर्फे शेतकरी कर्जमाफी , शेतक - यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने , 
बोंड अळी, कर्जमाफी संदर्भातील शासनाच्या परीपत्रकाची होळी करुन शासन धोरणाच्या विरोधात शेतक- यांचे आंदोलने 

सुरु 

आहेत . 
दिनांक १०-३-२०१९ रोजी १७ व्या लोकसभा निवडणूक २०१ ९ अनुषंगाने सर्वत्र आचार संहिता लागु करण्यात आली आहे . त्या अनुषंगाने 
राजकीय पक्ष प्रचाराकरिता सभा व स्थानिक कार्यक्रमाचे आयोजन केल्या जाणार आहे. त्याचप्रमाणे ८- वर्धा लोकसभा निवडणूक अनुषंगाने दिनांक 
११-४-२०१९ रोजी मतदान होणार आहे. तसेच दिनांक ६-४-२०१९ रोजी गुडीपाडवा, दिनांक १३-४-२०१९रोजी श्रीराम नवमी, व १४-४-२०१९ रोजी 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती हे सन/ उत्सव मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र साजरे करण्यात येतात . व रॅली मिरवणूकीचे सुद्धा आयोजन करण्यात येते . 
सध्या मराठा, मुस्लीम, धनगर समाजाकडून आरक्षणाकरीता आंदोलने केली जात आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाकडून होणा- या तूर / हरबरा खरेदी व पैसे 
वाटप विलंबन, पिण्याच्या पाण्याच्या भीषण टंचाईमुळे व डिझेल /पेट्रोल दरवाढी विरोधात आपल्या मागण्याकरिता शिवसेना, विरोधी पक्ष शासनविरोधात 
मोर्चे, धरणे, ठिय्या , रास्ता रोको इत्यादी आंदोलने करत आहे . 

जिल्ह्यामध्ये इतर राजकीय पक्ष व जनतेकडून आंदोलन, मोर्चे, धरणे, निदर्शने इत्यादी करण्यात येत आहेत . महागाई, घरगुती गॅस दरवाढ , 
विद्युत भारनियमन , शेतकरी आत्महत्या, महागाई , प्रकल्प / भूमीअधिग्रहण / तसेच स्थानिक पक्ष व इतर पक्षांकडून व संघटानांकडून उपोषण / आंदोलने 
करण्यात येतात . 

सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकांकडून क्षुल्लक कारणावरुन वाद निर्माण करुन तसेच स्थानिक नागरिकांकडून व राजकीय पक्ष 
संघटना कडून वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्या करीता आंदोलने करुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 

तरी वरील बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधीत रहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती 
जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागात मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७( १)(३) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दिनांक ३१-३-२०१९ चे ००.०१ वाजे पासून ते दिनांक १४ 
४-२०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत लागू करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधीत रहावी या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना करण्याचे दृष्टीने 
मी , डॉ. नितिन व्यवहारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी मला असलेल्या अधिकारानुसार मुंबई पोलीस अधिसूचना व आदेशान्वये खालील प्रकारास बंदी घालीत 
आहे. 


अधिसूचना मुं . पो . कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
( १ ) शस्त्रे तसेच तलवार , भाला, चाकू, लाठी व इतर वस्तुमुळे जीवीत हानी होवू शकते असे शस्त्र . 
( २) विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे . 
( ३ ) दगड , विटा , इतर क्षेपणास्त्राचा वापर करणे ( गोळा करणे ) 
( ४) माणसाच्या/ जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास , पुतळ्याचे प्रदर्शन करण्यास . 
( ५ ) जाहीररित्या ओरडणे, गाणे संगीत वाजविणे , बिभीत्स चाळे करणे, अंगविक्षेप करणे. चित्र विचीत्र कृती करणे. बदनामी कारक बोलणे. 

छायाचित्राचे प्रदर्शन करणे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २-८ , २०१९/ वैशाख १२-१८, शके १ ९ ४१ 


अधिसूचना मुं . पो . कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 
कोणत्याही मानवी मेळाव्यास , मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजित करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी धोका होण्याची शक्यता लक्षात 
घेऊन बंदी घालीत आहे . 

मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ( १) अन्वये जारी केलेल्या मुं . पो . कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ ( २) अन्वये जारी केलेल्या आदेश 
दिनांक ३१-३-२०१९ चे ००.०१ वाजे पासून ते दिनांक १४-४-२०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस 

आयुक्तालय 

परिक्षेत्र 

वगळून 
ग्रामीण भागात लागू राहील . 

उपरोक्त कलम ३७ (१ ) अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनाचे उल्लंघनाबाबत मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१ ) अन्वये कारवाई करण्यात 
येईल . तसेच कलम ३७( १ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघनाबाबत संबं वर उचित कायदेशीर कारवाई करीता मुंबई पोलीस कायदा 
१ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( ३) अन्वये कारवाई करण्यात येईल . उपरोक्त आदेश कामावरील शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , लग्न , नाटक , तमाशे 
धार्मिक शासकीय कार्यक्रम , आठवडी बाजार यांना लागू होणार नाही. अंत्ययात्रेच्या व्यतिरीक्त कोणत्याही मिरवणुका/ कोणत्याही रस्ता/ ओळी मधून 
कोणत्याही पोलीस स्टेशन अधिका - यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 


सदर आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३०-३-२०१९ रोजी जारी केले. 


अमरावती : 
दिनांक ३० मार्च २०१९ . 


डॉ . नितिन व्यवहारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा., अ . क्र . ७३७ . 


पोलीस अधीक्षक , यांजकडून 


संदर्भ :-महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ कलम ३६ अन्वये आदेश . 


क्रमांक :- जी.वि.शा.- लोसनि -कलम ३६ मु.पो.का. -प्रतिबंधात्मक आदेश - १७३०-२०१९ 


उपरोक्त संदर्भान्वये ( १) दिनांक १०-०३-२०१९ पासून लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ ची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे . (२) दिनांक 
०६-०४-२०१९ रोजी हिंदु धर्मियाच्या वतीने गुढी पाडवा उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे . ( ३) दिनांक ०७-०४-२०१९ रोजी सिंधी बांधवांचे वतीने 
चेट्री चेंडू झुलेलाल उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. (४) दिनांक १३-०४-२०१९ रोजी श्रीराम नवमी उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. (५) दिनांक 
१४-०४-२०१९ रोजी बौध्द बांधवांचे वतीने डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे . ( ६) दिनांक १७-०४-२०१९ रोजी 

जैन बांधवाचे वतीने महाविर जयंती उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे . ( ७) दिनांक १८-०४-२०१९ रोजी जिल्ह्यात सर्वत्र लोकसभा सार्वत्रिक 
निवडणूक २०१९ अनुषंगाने मतदान घेण्यात येणार आहे . 

उपरोक्त मुद्ये लक्षात घेता अकोला जिल्ह्यात वरील काळामध्ये शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत राहण्यासाठी मी, एम . राकेश कलासागर , पोलीस 
अधीक्षक , अकोला मला कलम ३६ महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमानुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये अकोला जिल्ह्यातील सर्व पोलीस उपनिरीक्षक व 
त्यांचेपेक्षा वरील दर्जाचे अधिका- यांना दिनांक ०४-०४-२०१९ चे ००.०० वा पासून दिनांक १८-०४-२०१९ चे २४.०० वा . पर्यन्त खालील अधिकार प्रदान 
करीत आहे . 

( १) रस्त्यावरुन जाणा- या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोक कशा रितीने चालावे त्यांची वर्तणुक कशी असावी ? याविषयी निर्देश देणे . 
( २) मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेचे आसपास, उपासनेच्या वेळी व कोणत्याही रस्त्याने किंवा सार्वजनिक जागी 

किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळानिर्माण होण्याचा संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी अडथळा 


होवू न देणे . 


( ३ ) अशा कोणत्याही मिरवणुकी ज्या मार्गाने जाव्यात किंवा त्या मार्गाने जावू नयेत ते विहीत करणे . 
( ४) सर्व रस्त्यावर व नद्यांचे घाटावर आणि सार्वजनिक स्नानाचे, कपडे धुण्याचे, उतरण्याचे ठिकाणी व जागेमध्ये देवालय किंवा इतर 

सार्वजनिक किंवा लोकांच्या जाण्या -येण्याच्या जागेमध्ये बंदोबस्त व सुव्यवस्था राखणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २-८, २०१९/ वैशाख १२-१८ , शके १९४१ 


९ 


( ५ ) 


कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जोगत किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचेकिंवा गाण्याचेकिंवा ढोल , ताशे , शिट्टया व इतर 
कर्कश वाद्य वाजविणे वगैरे नियम तयार करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 


( ६ ) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा सार्वजनिक उपहाराच्या ( अतिथीगृहाच्या) जागेत ध्वनीक्षेपकाचा ( लाऊडस्पीकर ) 

उपयोग करण्याचेनियम करणे व त्यावर नियंत्रण करणे . 


( ७ ) सक्षम अधिका- यांनी ह्या अधिनियमांचे कलम ३३ , ३६, ३७ ते ४० , ४२, ४३ व ४५ अन्वये केलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन 

असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे. 
वरील आदेशाचे कोणत्याही इसमाने कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 


: 


अकोला : 
दिनांक ५ एप्रिल २०१९ . 


एम . राकेश कलासागर , 
पोलीस अधीक्षक , 

अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ७३८ . 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३६ अन्वये आदेश 


क्रमांक : - जी.वि.शा.- क ३६ अधिकार १३८५-२०१९ 

वाशिम जिल्ह्यात दिनांक १४-०४-२०१९ ते दिनांक ३०-०४-२०१९ या कालावधीत डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव साजरा करण्यात 
येणार आहे . 


मागील काळात जिल्ह्यात सदर उत्सवाचे काळात वेगवेगळ्या प्रकारच्या जातीय घटना घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा 
इतिहास आहे. तरी आगामी सन , उत्सव शांततेत साजरे व्हावेत याकरीता वाशिम जिल्ह्यातील फौजदार व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिका- यांना दिनांक १२-०४-२०१९ 
ते दिनांक ३०-०४-२०१९ रोजी पर्यंत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ कलम ३६ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिकार प्रदान करीत आहे . 
( १) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणा- या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशा रितीने चालावे त्यांनी वर्तणुक किंवा वागणूक कशी 

ठेवावी याविषयी निर्देश देणे. 


( २) कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गांनी व कोणत्या वेळात काढाव्यात किंवा काढू नये , असे मार्ग व अशा वेळा विहीत करणे . 
(३ ) सर्व मिरवणुकींच्या व जमावाच्या प्रसंगी व उपासनेच्या जागांच्या आसपास, उपासनेच्या वेळी व कोणत्याही रस्त्यावरून किंवा सार्वजनिक 

जागा किंवा सार्वजनिक स्थळी गर्दी होणार असेल अशा सर्व प्रसंगी अडथळा होवू न देणे . 
( ४ ) सर्व रस्त्यावर व रस्त्यांमध्ये , घाटात किंवा घाटांवर , सर्व धक्यांवर व धक्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानाच्या , कपडे 

धुण्याच्या व 
उतरण्याच्या जागांच्या ठिकाणी व जागांमध्ये, जत्रा, देवळे आणि इतर सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणे. 
( ५ ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ वाद्ये वाजविण्याचेकिंवा गाणी गाण्याचे, किंवा ढोल , 

ताशे व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि शिंगे व इतर कर्कश वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे . 
( ६ ) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक करमणुकीच्या ठिकाणी ध्वनीक्षेपकांचा उपयोग करण्याचे 

विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 
( ७) सक्षम प्राधिका-यांने या अधिनियमांची कलमे ३३ , ३५, ३७ ते ४० , ४२, ४३ व ४५ या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन असलेले 

व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 


वरील आदेशाचे कोणत्याही इसमाने कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 


वसंत परदेशी , ( भा.पो.से.) 

पोलीस अधीक्षक , 


वाशिम : 
दिनांक २७ मार्च २०१९ . 


वाशिम . 


अ.- एक -३ ( १५२० ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे २-८, २०१९ / वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


२ 


मंगळवार , एप्रिल २३ , २०१९ / वैशाख ३ , शके १९ ४१ 


भाग १ (असा.) ( अ. वि . पु.) म. शा . रा ., अ . क्र . २ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक उविअ- अ.का.- भू.सं.- कावि-१५६-२०१९ . 


.. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या पत्रकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे, असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड-ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २-८ , २०१९ / वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


99 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


.. 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून विशेष सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची, जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही : 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांस पदनिर्देशित करीत आहेत . 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७-२०१६-१७, मौजा हातगांव , तालुका-जिल्हा यवतमाळ. 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२/१ 


० २० 


२ 


२ / १ ब 


००७ 


३ 


० २४ 


८/१ 
८/२ 


४ 


० ०५ 


५ 


८/३ 


० २३ 


६ 


३/१ 


०३१ 


७ 


३/२ 


० २७ 


८ 


३/३ 


०३० 


९ 


५३/१ 


० ४१ 


१० 


५३/ १ ब 


० १८ 


११ 


५६ पैकी 


०३० 


१२ 


५८/१ 


० ५२ 


१३ 


५ ९ / १ 


०३३ 


१४ 


५ ९ / १ अ 


० १७ 


१५ 


५ ९ / १ क 


० ०५ 


१६ 


६१ / १ अ 


० ४३ 


१७ 


०४६ 


६२/१ 
६६/१ 


१८ 


० २ ९ 


१ ९ 


६६/ १ अ 


० १ ९ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २-८ , २०१ ९/ वैशाख १२-१८ , 


शके १ ९ ४१ 


अनुसूची- एक चालू 
( २ ) 


( १ ) 


हे . 


आर 


२० 


६६/ १ ड 


० २४ 


२१ 


६६/२ 


० १ ९ 


२२ 


६७/३ 


० १ ९ 


२३ 


७२/१ 


० २० 


२४ 


७२ / १ अ 


० १८ 


एकूण .. 


६०० 


संपादनाचे प्रयोजन : सालोड प्रकल्प मुख्य कालव्याचे खोदकाम व बांधकामाकरीता. 

अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( अ) प्रकल्पाचे नाव : सालोड लघुपाटबंधारे योजना. 
( ब) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मुख्य कालव्याचे खोदकाम व बांधकामाकरीता. 

( क ) समाजाला मिळणारा लाभ : या प्रकल्पाद्वारे नजिकचे शेतजमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतक - यांना 
सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल . त्यामुळे त्यांचे कृषि उत्पन्नात भर पडून जीवनमान उंचावणार आहे . तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी 
वाढण्यास मदत होईल. 

अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही. 


अनुसूची-चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे. 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) अधिका -याचे नांव व पदनाम : निरंक 
( ब ) अधिका -याचा कार्यालयीन पत्ता : निरंक 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे). 
विशेष नोंद : भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७-२०१६-१७, मौजा हातगांव , ता.जि. यवतमाळ भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा 

भूसंपादन अधिकारी , यवतमाळ यांच्या कार्यालयात पाहण्याकरीता उपलब्ध आहे. 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हाधिकारी , 


यवतमाळ : 
दिनांक १३ मार्च २०१ ९ . 


यवतमाळ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICA ON , PRINTED AND PUBLISHED BY DIREC OR , DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004 . EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


